विमानचाळन संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील 
अस्थायी पदे दिनांक १.३.२०१९ ते दिनांक २९.२.२०२० 
पर्यंत चाळू ठेवण्यास मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र. विचासं १११९/प्र.क्र.९/२८-अ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २९ जानेवारी, २०१९. 


वाचा:- १) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.असंक-१००४/प्र.क्र.१२ (भाग-२)/२००४/वि.सु.-१, 

दि.४.१०.२००४. 

२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एव्हीएन १००८/प्र.क्र.५२६/का.२८-अ, 
दि.१२.३.२०१०. 

३) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एव्हीएन १००८/प्र.क्र.५२६/का.२८-अ, 
दि.२२.२.२०११. 

8) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.विचासं १११४/प्र.क्र.२९/का.२८-अ, 
दि.८.३.२०१७. 

५) उप संचालक, विमानचालन संचालनालय यांचे क्र.डीए/एडीएस/१२१०/२०१७, 
दि.२६.१०.२०१७ चे पत्र. 

६) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.विचासं १११४/प्र.क्र.२९/का.२८-अ, 
दि.३१.१.२०१८. 

७ प्रभारी उपसंचालक,विमानचाळन संचालनालय यांचे क्र. डीए/एडीएस/११४/ 

२०१९, दि.२४.०१.२०१९ चे पत्र. 


प्रस्तावना:- 

दिनांक 92/3/2090 च्या संदर्भ क्र.२ शासन निर्णयान्वये विमानचालन संचालनालयाच्या 
आस्थापनेवर एकूण २५ पदांचा आकृतिबंध मंजूर करण्यात आला आहे. मंजूर २५ पदांपैकी केवळ ९ 
पदे स्थायी स्वरूपाची असल्यामुळे संदर्भ क्र.३ च्या दिनांक २२/२/२०११ च्या शासन निर्णयान्वये 
उर्वरीत १६ पदांपैकी ११ अस्थायी पदांना स्थायी करण्यात आले आहे. संदर्भ क्र.१ च्या अधिन राहून 
संदर्भ क्र.६ च्या दिनांक शासन निर्णयान्वये उर्वरीत ५ अस्थायी पदांना (यात संचालक, विमानचालन 
(वर्ग-१) व वैमानिक (वर्ग-१), पोळिस कॉन्स्टेबळ वाहन चालक (वर्ग-३)-१, शिपाई (वर्ग-४)-१ आणि 
स्वच्छक (वर्ग-४)-१ या पदांचा समावेश आहे) दिनांक १.३.२०१८ ते दिनांक २८.२.२०१९ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तद्नंतर प्रभारी उप संचालक, विमानचाळन संचालनालय यांनी संदर्भ 
क्र.७ च्या पत्रान्वये सदर अस्थायी पदांना दिनांक १.३.२०१९ ते दिनांक २९.२.२०२० पर्यंत मुदत वाढ 
देण्याची विनंती केली आहे. सदर पाच पदांना मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः विचासं १११९/प्र.क्र.२/२८-अ 


शासन निर्णय :- 

संचाळक, विमानचालन संचालनालय, मुंबई यांच्या कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील सोबत 
जोडलेल्या प्रपत्र "अ" मधील स्तंभ ६ मध्ये नमूद केलेल्या ( संचालक, विमानचालन (वर्ग-१)-१, 
वैमानिक (वर्ग-१)-१, पोलिस कॉन्स्टेबल (वर्ग-३)-१, शिपाई (वर्ग-४-१ आणि स्वच्छक (वर्ग-४)-१ 
अज्ञा) एकूण ५ पदांना दिनांक १.३.२०१९ ते दिनांक २९.२.२०२० पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


2, सदर पाच अस्थायी पदांच्या वेतन व भत्ते या प्रित्यर्थचा खर्च मागणी क्र.ए-४, २०७० इतर 
प्रशासकीय सेवा, ११४ परिवहन साधनांची, खरेदी व परिरक्षण, (००)(०२) शासनाचे विमानचालळन 
विषयक सल्लागार, (संगणक संकेतांक २०७००१५६) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व 
संबंधित वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.असंक-१००४/प्र.क्र.१२ (भाग-२/२००४/वि.सु.-१, 
दिनांक ४.१०.२००४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहेत. 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असुन त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०१३०१०४६५९०९०७ असा आहे. हा 
seat डीजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, oe oe 
Sandhya Ashok ‘rset 


2.5.4.20=4d4a8d57e69da6499480bc974f1 8dca56ad5541c4795df 


, ou=General 
tment, postalCode=400032, 
9434c3e826318ec8ea, 


B a e S h W a r serialNumber=ba5a637883d7b445558182d 1fd79c7e47a2d65e50 
94f71 fo0ec8c5d23b0cc880, cn=Sandhya Ashok Bageshwar 


(सं.अ.बागेश्वर ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


संचाळक/ उप संचालक, विमानचालन संचालनालय, मुंबई. 
महालेखपाल (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

५. वित्त विभाग (व्यय-४/अर्थ-१९/वित्तीय सुधारणा) मंत्रालय, मुंबई. 

६. सामान्य प्रशासन विभाग / कार्या.२५, मंत्रालय, मुंबई. 

७. निवडनस्ती, सा.प्र.वि. कार्या.२८-अ. 


०८ “७ AD -5 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विचासं १११९/प्र.क्र.९/२८-अ 


शासन निर्णय क्र. विचासं १११९/प्र.क्र.९/२८ अ 
दिनांक २९.१.२०१९ चे सहपत्र 


"प्रपत्र अ" 
अ.क्र  संवर्ग/ पदनाम आकृतिबंधानुसार | कायम | दि.२२.२.२०११ | दि.२९.२.२०२० 
मंजूरपदे =| ue च्या शासन पर्यंत पुढे 
निर्णयान्वये स्थायी | ठेवावयाची 
केलेली पदे अस्थायी पदे 
व्यि २ ३ ४. | ५ द 
(१ संचाळक,विमानचालन (ne pO Mose 
2. | मुख्य वैमानिक r 4 | ia 
(हेलिकॉप्टर) 
३ मुख्य वैमानिक (विमान) (१ 7: ras Cae 10 
४. | वैमानिक षु fo | ४ (१ | 
षु सहाय्यक संचालक (१ | ह... | foo 10 
६ । वरिष्ठ लघुलेखक ८. - व. (लि... (का... | 
fo | प्रमुख लिपिक a= ee eee | 
८ | वरिष्ठ लेखापाल (१ | | ee [eed 
९ वरिष्ठ भांडारपाल (१ | (8. =o शा foo 
१० | ० =| लेखापाल eS (१. foo fo 
ial q | पोलीस कॉनस्टेबल ४ i 3 शिका 
(वाहनचालक) 
१२ | लिपिक टंकलेखक Me !| ती, | fee ee —— =] 
१३ । नाईक ie || (१. || fee | foo 
cm स्वच्छक 2 fo fe | ७ काक 
१५ | शिपाई २ Ee i | ie 
१६ | सफाईगार re || ती” || pO ee 
एकूण २५ ९ (११ १ 4 


पृष्ठ 3 पैकी ३ 


